प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 

श्रीमती गितांजळी शिर्के, उप 
जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, पुणे 
नागरी समुह यांची सक्षम प्राधिकारी-२, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
उपनगर या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०१२४/प्र.क्र.१६/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१ 
३) भारत निवडणूक आयोगाचे क्रं. 830/§/9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023 
दि.२१.१२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


QR आदेठा:- 


भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी तसेच 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० Helles 
परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून श्रीमती गितांजली शिर्के, उप जिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी, पुणे नागरी समुह यांची सक्षम प्राधिकारी-२, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
मुंबई उपनगर या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्रीमती गितांजली शिर्के, उप जिल्हाधिकारी यांना 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी त्या धारण करत 
असलेल्या पदावरून या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी पुढील 
सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


३. सक्षम प्राधिकारी-२, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई उपनगर या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्रीमती गितांजली शिर्के, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अपर मुख्य 
सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०१२४/प्र.क्र.१६/ई-२ 


Os 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१२१८३३५८५२१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e1 1 1cd4ca87dbe700ee92d0e 1b3fd993c8b0952a368e400ed2 
f72cb5dd990c, postalCode=400032 hi 


‘Mahara: 
serial Number=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86F23914275B4E2B112 
5F6E74E6A1FAC7106C22, SANTOSH VITHOBA GAWDE 


Date: 2024.02.12 18:42:26 +05'30' 


(संतोष वि. गावडे) 
शासनाचे उप सचिव 


अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
विभागीय आयुक्त, पुणे. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


